सन 2098-20 या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा: १. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र ३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 

२. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसु-२०१९/प्र.क.३१७/अजाक, दिनांक १६ ऑगस्ट व ०६ सप्टेंबर,२०१९. 

३. शासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक २६ मार्च, २०२०. 
प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास 

करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन 
मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा 
१मधील शासन निर्णयान्वये घेतळेला आहे. त्यानुसार मा.लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण 
व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्‍त वाचा २ व ३अन्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासन मान्यतेने उपरोक्त वाचा २मधील दिनांक of सप्टेंबर,२०१९च्या व वाचा ३ मधील 
शासन निर्णयास शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
२. सदर शुध्दीपत्रकान्वये बदल केलेल्या कामांबाबत संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आणि/किंवा संबंधित 


जिल्हाधिकारी यांचेकडून शासन निर्णय, दिनांक ०६ मार्च,२०१९ व २६ मार्च,२०२०प्रमाणे जर कार्यवाही सुरु करण्यात 
आलेली असेल तर असा बदल करण्यात येऊ नये. 


३. सुधारीत (बदल केलेली) कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
४. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक ०६ सप्टेंबर, 


२०१९ व २६मार्च, २०२०प्रमाणेच राहिल. 
सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०२३१६०२५३७२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by ७0110 Sardar 
3 Sunil D Sardar प्न 
Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.10.23 15:21:57 +05'30" 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


२. 


सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
. आयुकत, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, 


क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक २३ ऑक्टोबर,२०२०चे 


परिशिष्ट “अ 
जिल्हा नागपूर 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपज्ञील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी । वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी| वितरीत 
रुपये | निधी रुपये रुपये | निधी रुपये 
६५१ | ता. काटोल,ढवळापुर वार्ड क्र.१ येथे ७.०० २.८० | ६५१. | ढवळापूर वार्ड क्रमांक 3, ता. काटोल येथील मागास 9.00] २.८० 
या भागात सिमेंट रस्ता बांधकाम भागात सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे. 
६६३ | ता. नरखेड, खरसोली, बुध्दनगर येथे १०.०० ४.०० | ६६३.  खरसोली, ता. नरखेड येथील महेंद्र खोबरागडे ते| १०.०० ४.०० 


समाजभवन बांधकाम करणे. 


सिताराम Ais, सरस्वती वासनकर ते वच्छला 
लोखंडे, बुध्द विहार ते वसंत फुसे, भागवत चक्रपाणी 
ते चंद्रमणी गजभिये, अण्णाभाऊ साठे ते दिलीप 
निकोसे व रामजी नारनवरे ते वासुदेव नारनवरे यांच्या 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे. 


lly 


Sunil D Sardar tis 


Assist 


d by Sunil D Sardi 

| D Sardar, C = IN, S 

O = Governmen Of 

OU = Social Justice and Special 


Pp 
Date: 2020.10.23 15:22:16 +05'30 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांच्या मंजुरी व निधी वितरणाबाबत दिनांक ०६ सप्टेंबर,२०१९च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक २३ ऑक्टोबर,२०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा नाशिक 
(रुपये लाखात) 
दिनांक of सप्टेंबर, २०१९च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपज्ञील 
अ कामाचे नाव मंजूर निधी | वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर | वितरीत 
रुपये | निधी रुपये निधी । निधी 
रुपये | रुपये 
१३८| सोनगांव, ता. निफाड येथील Gas वस्ती पेव्हर ब्लॉक बसविणे. | १०.०० ५.०० १. पिपळस रामाचे, ता. निफाड येथे सामाजिक १५.०० | ७.५० 
१३९| औरंगपूर, ता. निफाड येथील भिमनगर येथे पेव्हर ब्लॉक १०.०० ५.०० सभागृह उभारणे. 
arf. २. नांदुर्डी, ता. निफाड येथे बौध्द विहार बांधणे. १५.०० | ७.५० 
१४०। चांदोरी, ता. निफाड येथील दलितवस्ती येथे पेव्हर ब्लॉक १०.०० ५.०० ३. सुकेणे, ता. निफाड येथे बौध्द विहार बांधणे. aa | तजे 
बसविणे. ४. औरंगपूर, ता. निफाड येथे बौध्द विहार बांधणे. | १०.०० | ५.०० 
१४१| चाटोरी, ता. निफाड येथील दलितवस्ती येथे पेव्हर ब्लॉक १०.०० ५.०० ५. खेडे, ता. निफाड येथे बौध्द विहार बांधणे. ee [ae 
बसविणे. ६. पिंपळगांव निपाणी, ता. निफाड येथे बौध्द विहार १०.०० | ५.०० 
१४२| पिंपळस रामाचे, ता. निफाड येथील राजवाडा ते जगदीश डांगरे | १०.०० 4.00 बांधणे. 
यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 
१४३। कुंदेवाडी, ता. निफाड येथील राजवाडा समाज मंदिरासमोर १०.०० ५.०० 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
१४४ | कोठुरे, ता. निफाड येथील राजवाडा समाज मंदिरासमोर पेव्हर | १०.०० ५.०० 


ब्लॉक बसविणे. 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


र्र DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = Maharashtra, 
(1 nN | ar a [ O = Government Of Maharashtra, OU = Social 
Justice and Special Assistance Department 


Date: 2020.10.23 15:22:35 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या शासन निर्णय 


शुध्दीपत्रक, 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.3६/अजाक, दिनांक २३ ऑक्टोबरर,२०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा सांगली 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६मार्च ,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर Pet) वितरीत 
निधी निधी र्पये निधी रुपये 
रुपये | रुपये 
२९४८ | सांडगेवाडी वॉर्ड क्र. 3 मध्ये मागासवर्गीय वस्ती येथे १२.०० ४.८० सांडगेवाडी येथील मागासवर्गीय वस्तीतील ५४.०० २१.६० 
अंतर्गत सोई सुविधा पुरविणे व सार्वजनिक शौचालय ग्रामपंचायतच्या खुल्या जागेत डॉ. बाबासाहेब 
बांधकाम करणे आंबेडकर भवन इमारत बांधणे व फर्निचर करणे 
२९४९ | सांडगेवाडी वार्ड क्र.३ मागासवर्गीय वस्ती अंतर्गत १७.०० ६.८० आणि कंपाऊंड वॉल बांधणे. 
काँक्रीटीकरण करणे 
2840 सांडगेवाडी वॉर्ड क्र. ३ मध्ये मुरमीकरण करणे, २५.०० | १०.०० 
आर.सी.सी.गटर बांधकाम करणे, काँक्रीटीकरण करणे 
व संरक्षक भिंत बांधणे 


Sunil D Sardar 


Digitally signed by Sunil D Sardar 
DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Social Justice and 
Special Assistance Department 

Date: 2020.10.23 15:22:54 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक २३ ऑक्टोबर,२०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च, २०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला Tales 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर | वितरीत अक्र कामाचे नाव मंजूर Pet) वितरीत 
निधी निधी रुपये । निधी रुपये 
रुपये । रुपये 
9320 | मौजे पिपळनेरपैकी घोडयामाळ,ता.साक्री येथे मागासवर्ग | १०.०० ४.०० | १३२७. | मौजे लामकानी , ता. धुळे येथील वार्ड क्रमांक ४ 4.00 2.00 
वस्तीत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. मध्ये मागासवर्गीय वस्तीत सोयी सुविधा करणे. 
१३३२ | मौजे पेरजपूर, ता.साक्री येथे मागासवर्ग वस्तीत रस्ता १०.०० ४.०० | १३३२. | मौजे काळगांव , ता. साक्री येथील मागासवर्गीय ५.०० २.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. वस्तीत पथदिवे ( हायमास्ट) बसविणे. 
१३३४ | मौजे पिंपळनेरपैकी घोडयामाळ, ता.साक्री येथे १०.०० ४.०० | १३३४. | मौजे लामकानी , ता. धुळे येथील मागासवर्गीय १५.०० ६.०० 
मागासवर्ग वस्तीत सौर पथदिवे बसविणे. वस्तीत सोयी सुविधा करणे. 
9339 | मौजे पेरजपूर, ता.साक्री येथे मागासवर्ग वस्तीत सौर १०.०० ४.०० ।१३३९. | मौजे लामकानी , ता. धुळे येथील मागासवर्गीय | १५.०० ६.०० 
पथदिवे बसविणे. वस्तीत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
Sunil D Sardar ह्या वाव 
(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


